वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी या विद्यापीठास सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
अंतर्गत अनुदान वितरीत करण्याबाबत... 
(अनिवायी 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२२/प्र. क्र.११९/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : of ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२व 
दि.०५.०४.२०२२ चे अर्धशासकीय पत्र. 
२) कृषि व पदुम विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.०३.०६.२०२२ 
३) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
क्र.सिएफबी/१११४/२२, दि.२७.०५.२०२२ 
४) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
क्र.सिएफबी/१११५/२२, दि.२७.०५.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या परिपत्रक व अर्धशासकीय पत्रानुसार राज्यातील चारही 


कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी-३, २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण या मुख्य लेखाज्रीर्षाखाली 


अनिवार्य योजनांतर्गत ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता ३५% च्या मर्यादेत निधी बीम्स 


प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर निधीपैकी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५००५२ व २४१५ ०२०३ 


या लेखाशिर्षांतर्गत ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) करीता २१ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी संदर्भ क्र. २ 


येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला आहे. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 


विद्यापीठ, परभणी यांनी संदर्भ क्र.३ व ४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी करिता २४१५ 


कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, 09 पीकसंवर्धन (२४१५ ००५२), 03 पशुसवंर्धन (२४१५ ०२०३) (अनिवार्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२२/प्र. क्र.११९/७-अ, 


३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १४ % प्रमाणात खालीप्रमाणे 


एकूण रु. १०६,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सहा लाख रुपये फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास 


शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. । अनिवार्य योजनेचे नाव सन २०२२- | लेखाशिर्ष (अनिवार्य) सन- सन- विभागाकडून 
२३ करीता । व उद्दीष्ट २०२२-२३ | २०२२- | वितरीत 
अर्थसंकल्पित वर्षात २३ करावयाचे 
तरतूद विद्यापीठा | वर्षात । अनुदान 
कडून यापुर्वी । (अर्थसंकल्पीत) 
प्रस्तावित | वितरीत | तरतूदीच्या 
मागणी । अनुदान | (१४% प्रमाणात) 
१ २ 3 8 4 & 9 
०१) ७५०.०२ | ०१ पीकसंवर्धन (२४१५ ००५२) ७५०.०२ | १५७.५० १०५.०० 
मागणी क्र.डी-३, ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य, 
०२) | (cook) वसंतराव नाईक ७.७५ ०३ पशुसंवर्धन (२४१५ 0203) ७.७५ १.६२ ०१.०० 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठास ३१सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
सहाय्यक अनुदान 
एकूण (9419.99 ७५७.७७ | 948.92 १०६.०० 
२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


१. वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
२. कृषि विद्यापीठांनी योजना / योजनेतर आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत अनिवार्य 
योजनेतील अनुज्ञेय बाबींसाठीच खर्च करावा. 
३. वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेळ तर सदर 
अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग 
करू नये किंवा खर्च करु नये. 
४. ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अशा योजना संबंधित 


कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२२/प्र. क्र.११९/७-अ, 


५. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान,अनुदान 
सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तरोच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे 
किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाळ शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा, तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी 
किती आहे हे, तात्काळ शासनास कळवावे, 
६. कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी, 
७. विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३. महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ ळेखा संहिता १९९१ Helles तरतूदीप्रमाणे 
आणि प्रचलित शासन आदेशा में विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत गर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान 
वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करू नये, 
विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व arid काटेकोरपणे 
अनुपालन करावे, 
३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 
तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा, 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपक्रीर्षातिर्गत 
मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु *१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक 
२७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिदि- २००३/सीआर ३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक याना अदा करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करावी, 
५. हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या 
परिपत्रकान्वये व दि.०५.०४.२२२ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२२/प्र. क्र.११९/७-अ, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१००६१३१९१८९३०१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MITALI KALPESH cigars ene 


dbb3cd50474dcc58f, postalCode=400032, st=Mal 
serialNumber=60AE0791D92611A135CE51ASEE439203FDBDB39 
C H A U D H A RI 5146D132620B3437EDED658CE, cn=MITALI KALPESH 
CHAUDHARI 
Date: 2022.10.06 13:23:28 +05'30 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 

३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

८. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१०. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

११. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओअ/२अे, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१२. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


